केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा शोवा 
उद्धव) प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-अमृत-२०१८/प्र.क्र.५१६/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 92 फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत २०१५/प्र. क्र.१९७/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 
२. शासन परिपत्रक क्र. नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 
३. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या १४३ व्या सभेचे इतीवृत्त, दिनांक ०१.११.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, 
पर्जन्यजलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती अभियान शहरांमध्ये 
करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याच्या रु. 
३२८० कोटी किंमतीच्या आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असून सदर आराखडयामध्ये आता 
पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा शेवा उद्धव) प्रकल्पाचा समावेश आहे. 


०२. अमृत अभियानाच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा शोवा उद्धव) प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून 
मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा 
(न्हावा शोवा उद्धव) प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे यांनी तांत्रिक मान्यता 
दिली आहे. 
२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वाढीव न्हावा-]ेवा पाणी पुरवठा (टप्पा-३) या रुपये ३९२ कोटीच्या 
योजनेस प्राधिकरणाच्या १४३ व्या दिनांक ०१.११.२०१८ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 


३. सदर वाढीव न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा (टप्पा-३) या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनेमधील 
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रासाठीची पाण्याची मागणी १०० द.ल.लि. इतकी आहे. त्याअनुषंगाने 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५१६/नवि-३३ 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या वाढीव न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा (टप्पा-३) मधील अमृत अभियानांतर्गत 
अनुज्ञेय असलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांच्या किंमतीचे विवरण खालील प्रमाणे आहे. 


Description Amount (In Rs.) 


Construction of K.T. Weir at Lohap L- 130 M 10,16,05,522 


Construction of Head Works 
4,23,07,377 
(Jackwell with Overhead Pump House of size 17.3 X 20 M & Intake Pipe) 


Raw Water Rising Main 

> . 52,80,90,225 
(Dia - 1,950 mm, Type - M.S. Pipe 16 mm tk, Length - 5,600 M) 
Raw Water Pumping Machinery (V.T. Pump BHP-885, Dia-1,164 LPS, 
H-42 M, Total-5 No with 2No Standby) 


Construction of Meter Room for Indoor Substation at Vayal 73,45,871 
Construction Conventional W.T.P. of Cap - 168 MLD 20,28,19,445 


Pure Water Pumping Machinery 
(V.T. Pump BHP-885, Dia-1,123 LPS, H-41 M, Total-5 No with 2No 5,97,40,609 
Standby) 
Pure Water Connecting main Filter to Sump 

र : 4,05,33,697 
(Dia-1,700 mm, Type — M.S. Pipe, TK-14.2mm, Length - 600M) 
Pure Water Rising Main 
(Dia-1,700 mm, Type — MS. Pipe, Tk — 14.2 mm, Length - 550M) 


Construction of MBR Cap. 12 ML at Bhokar Pada 4,09,45,719 


Pure Water Transmission Main MBP to Palaspe Y ppoint 699 5 G47 
(Dia — 1,650 mm, Type - M.S. Pipe, tk - 14.2 mm, Total L - 10,260 M) तीथि 


Pure Water Trans Main Y point Palaspe to Kalmboli (Dia - 1524, 1219 & 
1168 mm, Type - M.S. Pipe, tk - 14.2-8.8 mm, Total L - 9,000 M) 


Pure Water Trans Main Kalmboli to Rohinjan 
(Dia - 965, 610 & 559 mm, Type M.S. pipe 8.0-5.6 m tk, Total -9,500 M) 


Construction of Steel Bridge 


6,28,47,138 


5,62,77,724 


66,13,26,077 
44,53,51,535 


12B 2,49,44,811 


for Pipeline across river from Kalmboli to Rohinjan 


Pure Water Trans Main NH4B to Vadghar 
: री 3,88,57,768 

(Dia-660mm, Type - M.S. pipe 6.4 mm tk, Length - 1,000 M) 

Repair Works 

Strengthening and renovation Existing Headworks at Vayal and Existing 7,42,19,518 


WTP at Bhokarpada etc. 


Scada and Automation 6,18,33,674 


Express Feeder Arrangement 
16 |from Bhokarpada receiving statin to MJP’s Vayal substation & shifting of 4,26,75,638 


existing poles, load enhancement Augmentation 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५१६/नवि-३३ 


Miscellaneous Works 
Working Survey, Raw Water lifting charges, Control room and Staff pease 
quarter, & Provision for Structural Audit and data required for Design of PRON. 


various works, Land Acquisition provision... etc. complete 


Provision for running the scheme after trial run period 84,04,704 
शिक Total (Including GST) | 3,64,11,18,235 


३. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सदर योजनेमध्ये पनवेळ महानगरपालिकेच्या (अमृत शहर) पाणी 
मागणीच्या (१०० MLD) अनुषंगाने येणाऱ्या हिळ्याची रक्‍कम अमृत अभियानामधून स्विकारण्यास 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या १४३ व्या दिनांक ०१.११.२०१८ च्या सभेमध्ये स्वीकृती देण्यात आली 
आहे. वाढीव न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा (टप्पा-३) ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची योजना म्हणून 
राबविण्यात येत असल्यामुळे सदर योजनेची मालकी कायम स्वरुपी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचीच 
राहणार असल्याचे सदर बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. पनवेळ महानगरपालिकेच्या 
(अमृत शहर) पाणी मागणीच्या (१०० MLD) अनुषंगाने येणाऱ्या हिळछ्याची रक्‍कम अमृत अभियानामधून 
उपलब्ध करण्यात येणार असल्यामुळे सदर प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पामधून पनवेल 
महानगरपालिकेची १०० द.ल.लि. ची गरज भागविणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर बंधनकारक 
राहील. 


४. त्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पामधून पनवेळ महानगरपालिकेच्या पाणी मागणीच्या अनुषंगाने येणारा 
रुपये १७३.२७ कोटी इतक्या किंमतीचा अंर्तभाव असलेल्या पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा-शेवा 
उद्धव) योजनेस उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. त्याआधारे संदर्भाधीन शासन निर्णयातील 
अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा-शेवा उद्धव) या रूपये १७३.२७ 
कोटींच्या प्रकल्पास या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


५. यानुसार पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा-शोवा उद्धव) योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर 
राज्य वार्षिक कृती आराखड्यानुसार वित्तीय आकृतीबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


ae आ eae मंजूर किमती पैकी | केद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | महाराष्ट्र जीवन 
<i [eminent ee अमृत अभियानांतर्गत | अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान प्राधिकरणाचा 
वराज थेचे मंजूर Riemer (प्रकल्य किंमतीच्या | (प्रकल्पकिमतीच्या ता 
क्र. ie अनुज्ञेय मंजूर किंमत | (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या हिस्सा (प्रकल 
(डीपीआर नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
(न| २ ३ ४ 4 & 
B पनवेल रु. १७३.२७ रु. ८६.६३५ रु. ४३.३१७५ रु. ४३.३१७५ 
महानगरपालिका कोटी कोटी कोटी कोटी 


०६. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार पनवेल शहराच्या पाणी पुरवठा (न्हावा STAT उद्धव) 
प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


६.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहील. 


६.२ 


प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५१६/नवि-३३ 


६.३ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिल्या पासून ३० महिने इतका राहील. 

६.४ अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. तसेच, 
राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीतील इतिवृत्तामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित अभियान WEA व कार्यान्वयन यंत्रणांना बंधनकारक राहील. 

६.५ राज्य शासनाने शासन परिपत्रक क्रमांक अमृत -२०१६/प्र.क्र. १६३/नवि-३३, दिनांक १६ मे, २०१६ 
व १२ जुले, २०१६ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व 
अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच 
या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 
६.६ सदर प्रकल्पाच्या निविदा या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अमृत अभियानातील पाणीपुरवठा 
प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या नमुना निविदा प्रपत्रानुसार करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक 
राहील. 


६.७ सदर प्रकल्पाच्या निविदा ७ दिवसात प्रसिद्ध करणे व कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या 
HSIN ४५ दिवसांच्या आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


६.८ केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची (Reforms) 
पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक राहील. 

६.९ निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र 
शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२०टक्के + ४०टक्के + ४०टक्के) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार 
केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत 
वितरीत केला जाईल. 

६.१० सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी या प्रकल्पाचे कार्यादेश 
दिल्यानंतरच वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र 
केंद्र शासनास सादर केलेनंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र हिश्याचा व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी वितरीत 
करण्यात येईल. 

६.११ अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात 
कार्यान्वयण यंत्रणेच्या हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित 
केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक असणार आहे. त्यासाठी 
अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयण यंत्रणेने स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी आवश्‍यक 
निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 


६.१२ सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 
सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर 
प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

६.१३ सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी या प्रकल्पाचे 
कार्यादेश दिल्यानंतरच वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५१६/नवि-३३ 


प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केलेनंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र sara व त्याप्रमाणात राज्य हिश्याचा 
निधी वितरीत करण्यात येईल. 

६.१४ मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले 
जाणार नाही. 

६.१५ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

६.१६ प्रकल्पाचे काम सुरु झालेनंतर प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 
केलेनंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

६.१७ सदर प्रकल्पातील रेल्वेमार्ग/रस्तेमार्ग ओलांडण्यासाठी व अन्य बाबींसाठी आवश्‍यक ना हरकत 
प्रमाणपत्रे मिळविण्याबाबतची जबाबदारी कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. तसेच कार्यान्वयन यंत्रणेने या 
प्रकल्पासाठी आवश्‍यक सर्व जागा प्रत्यक्ष ताब्यात असल्याची खातरजमा करावी. 

६.१८ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करण्यास महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक 
कार्यवाही पनवेल महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावी. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१६४९५३१३२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pandurang ' 
Jotiba Jadhav “={{=an=" 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 


Zale) 


on 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५१६/नवि-३३ 


१०. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, बेलापूर सी ,.डी.बी.नवी मुंबई. 

११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 

१४. आयुक्‍त, पनवेल महानगरपालिका. 

१५. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, ठाणे. 
१६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे 

१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


